अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्तीचे 
सुत्र विहित करण्याकरीता तज्ञ समिती पूनर्गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.सीटीसी-२०२०/प्र.क्र.२३ (भाग-३)/तांशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.सीटीसी-२०२०/प्र.क्र.२३/तांशि-४, 
दि.०७ डिसेंबर, २०२१. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/तंशिस/एनजीसी 
/याचिका / २०२१/०४, दि.०४ जानेवारी, २०२२. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्तीचे 
सर्वसमावेशक सुत्र विहित करुन शासनास शिफारस करण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये तज्ञ समिती पूनर्गठीत करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ४ मध्ये समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना दयावयाच्या बैठकीचे भत्ते व अनुषंगिक भत्ते 
यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
१) समितीचे मा.अध्यक्ष यांना रु.५,०००/- ऐवजी रु.१०,०००/- प्रति बैठक एवढा बैठक 
भत्ता मान्य करण्यात येत आहे. 
२) तसेच समिती सदस्य यांना रु.५,०००/- ऐवजी रु.७,५००/- प्रति बैठक एवढा बैठक 
भत्ता मान्य करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥११५/.॥8॥99॥॥8.9०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०१०६१४४७३३६००८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.01.18 14:44:17 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीटीसी-२०२०/प्र.क्र.२३ (भाग-३)/तांशि-४ 


४) मा.न्या.श्री.एम.एन.गिलानी (निवृत्ती तथा माजी अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, 
नागपूर*. 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय,म.रा.,मुंबई. 
६) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
) 
) 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

डॉ.आर.एस.माळी, निवृत्त कुलगुरु, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळगाव तथा माजी सदस्य, शुल्क नियामक प्राधिकरण, नाशिक*. 

९) श्री.संजय पानसे, सनदी लेखापाल, माजी सदस्य शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई*. 
१०) निवडनस्ती (तांशि-४. 

*पत्राने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


